उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
अश्शासकी अनुदानित महाविद्यालयातील अनुज्ञेय 
शिक्षकीय/शिक्षकेतर कर्मचारी व त्यांच्या 
कुटूंबियांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या 
अनुज्ञेयतीची कमाल मर्यादा व Fokker 
अधिकारांमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क.३२५/मशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - १४ जानेवारी, २०१९ 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक वैखप्र- 
२०११/प्र.क्र.३३३/२०११/राकावी-२ दि. १६ नोव्हेंबर, २०११. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक वैखप्र- 
२०११/प्र.क्र.१६/२०१६/राकावी-२ दि. १६ मार्च, २०१६. 

३) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
अमवि/२०१६/वै.दे./सर्वविभाग/ ३९५७/मवि-२ व ३/७६०५दि. ०३.७.२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्यातील उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील अज्ञासकीय 
अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकीय/शिक्षकेतर कर्मचारी व त्यांच्या कुटूंबियांना महाराष्ट्र राज्य 
सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ मधील तरतूदींच्या अधीन राहून आकस्मिक उद्भवणाऱ्या २७ 
आजारांवर खाजगी रूग्णालायत घेतलेल्या उपलचारंचावरील तसेच ५ गंभीर आजारावर संपूर्ण 
खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी शासनमान्य खाजगी रग्णालयात घेतलेल्या उपलचारावरील वैद्यकीय 
खर्चाच्या प्रत्येक प्रकरणी रू.३,००,००००/- च्या मर्यादेत प्रतिपूर्तीस मंजूरी देण्याचे अधिकार 
कार्यालय प्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत . या मर्यादेवरील, परराज्यातील उपचार, विशेष 
बाब, गंभीर आजारांवरील खाजगी रुग्णालयात उपचार इत्यादीं प्रकरणी वैद्यकीय खर्चाच्या 
प्रतिपूर्तीसाठीची प्रकरणे संबंधीत प्रशासकीय विभागाकडे सादर केली जातात. 

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली सुमारे ११७१ अशासकीय अनुदानित 
महाविद्यालये अस्तित्वात असून ६६४८३ इतके शिक्षकीय व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. 
सदर कर्मचारी व त्यांच्या कुटूंबियांसाठी घेण्यात आलेल्या उपचारापोटी सादर करण्यात आलेली 
वैद्यकीय देयके रू.४०,०००/- इतक्या रक्कमेच्या मर्यादेपेक्षा अधिकची असल्याने मोठ्या प्रमाणात 
देयके संचालक, उच्च शिक्षण यांचेकडे पाठविली जातात. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रचलित 
अधिनियमातील तरतूदी आणि वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाच्या अधीन 
राहून देयके मंजूर करण्यात येतात. त्यामुळे प्रकरणे तपासून सादर करण्यामध्ये आणि तपासत 
असताना उपस्थित त्रुट्यां संबंधीत महाविद्यालयास कळवून पूर्तता होईपर्यंत खूप मोठा कालावधी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क.३२५/मशि-५ 


जातो. त्यामुळे विभागीय सहसंचालक यांना रू.४०,०००/- टी मर्यादे वाढवून दिल्यास 
संचालनालयावरील ताण कमी होऊ शकेल. 


विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांना प्रादेशिक विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात 
आलेले असून त्यांची वेतनश्रेणी रू. १५६००-३९१०० ग्रेड पे रू.७9६००/- अशी आहे आणि सदरचे पद 
हे महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (गट-अ) (प्रशासन शाखा) या संवर्गातील आहे. सबब, ४०,०००/- वरून 
रू.१,५०,०००/- पर्यंतच्या वैद्यकीय देयकांची मर्यादा निश्चित करून अधिकार प्रदान करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयानुसार उच्च शिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयामध्ये कार्यरत असलेल्या 
शिक्षकीय/शिक्षकेतर कर्मचारी आणि त्यांच्या कुंटूंबियांनी घेतलेल्या उपचारापोटी केलेल्या खर्चाच्या 
प्रतिपूर्ती अनुज्ञेयतेच्या कमाल मर्यादेमध्ये वाढ करण्याबाबत व मंजूरीच्या अधिकारामध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


अधिकार पूर्वीचे अधिकार सुधारित अधिकार 
विभागीय सहसंचालक | रू.४०,०००/- रू.१,५०,०००/- पर्यंत 
संचालक, उच्च रू. ४०,००१/- ते रू.3,००,०००/- 
शिक्षण ३,००,०००/- 


२. रूपये ३,००,०००/- वरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतीपूर्तीच्या प्रकरणांना महाराष्ट्र राज्य सेवा 
(वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व तद्नंतर वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन 
निर्णयातील तरतूदींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्याचे पूर्ण अधिकार प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना 
राहतील. 

३. उक्त नमूद केल्याप्रमाणे संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य व संबंधीत विभागीय 
सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांचे स्तरावर वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या प्रकरणांना मंजूरी देताना 
महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व तद्नंतर वेळोवेळी निर्गमित करण्यात 
आलेल्या शासन निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करून तपासणीअंती मंजुरी देण्यात 
यावी. 

४. सदर झासन निर्णय हा निर्णयाच्या दिनांकाल प्रलंबित प्रकरणांनाही लागू राहील. 

५. सदरचे आदेश हे संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक 
वैखप्र-२०११/प्र.क्र.१६/२०१६/राकावी-२ दि. १६ मार्च, २०१६ नुसार वाढविण्यात आलेल्या 
मर्यादेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क.३२५/मशि-५ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०११४१७१२३६१२०८ आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VINOD VASANT DALVI 

१/| N D V A A NT ट्या, st-Maharashtra, 
2.5.4.20=167d8b62a8b227c6708ad 19d0236d916621b12266f821ce1ff6 
d9338075be86b, postalCode=400032, street-=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=d2d57fa10cc65ac1a845ff7cOdae7c15e1 1dcdf8cd69ffaS 


be719388a4e2c270, ou=MANTRALAYA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=VINOD VASANT DALVI 


“दळवी 2019.01.3122:02:12 --05'30' 


(वि. व. ) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
. मा. मुंख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
५. सर्व मा.मंत्री, राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक 
६. सर्व मा.विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य 
मा.मुख्य सचिव 
शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 
. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१०. सर्व जिल्हाधिकारी 
११. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१२. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा/मूळ शाखा, मुंबई 
१३. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
१५. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१६. मा. कुलगुरु, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
१७. सर्व विभागीय सहसंचलाक, उच्च शिक्षण. 
१८. कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
१९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर/मुंबई, महाराष्ट्र/मुंबई १/२. 
२०. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
२१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२२. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी यांची कार्यालये. 
२३. मा. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
२४. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२५. म.शि.५ कार्यासन, निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


